अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा, पारनेर, 
कर्जत व अहमदनगर तालुक्‍यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.११/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - ११ मार्च, २०२४ 


पहावे :- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र जा.क्र. का-५/सा बां 
प्रादे वि ना/प्रआ/दर्जोन्नत/६७६५/सन-२०२३, दिनांक ०१/१२/२०२३. 
प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा, पारनेर, कर्जत व अहमदनगर तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर व मागणी विचारात घेता, 
सदर रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन 
अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा, पारनेर, कर्जत व अहमदनगर तालुक्यातील खालील प्रमुख जिल्हा मार्ग, 
राज्यमार्ग म्हणून Goad करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्याचा व करावयाची नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी | क्रमांक 
(कि.मी) 
गणेडावाडी ते पेडगाव श्रीगोंदा | प्रमुख जिल्हा | (३/३०० ते १३/२००) | ५६.८०० | राज्यमार्ग 
मांडवगण ते रा.म.मा. ५१६ A रस्ता.| मार्ग- ६४ ९.९०० कि.मी. कि.मी. | क्रमांक-४७६ 
(ता. श्रीगोंदा) प्रमुख जिल्हा । (22/00 ते ३४/१००) 


मार्ग- ६२ १२.१०० कि.मी. 
रा.म.मा. क्र. ५४८ डी ची ओव्हरलॅप 
लांबी 9.940 कि.मी. वगळून. 
रा.मा. क्र. ६७ ची ओव्हरलेप लांबी 
०.६५ कि.मी. वगळून. 
प्रमुख जिल्हा | (१३/२०० ते ४८/००) 
मार्ग- ६३ ३४.८०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.११/नियोजन-२ 


२. रा.म.मा.७५३ ते करुंद,राजापूर, माठ, | प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते ४१/८००) | ६३.७०० | राज्यमार्ग 
म्हसे, बोरी, चिंभळे, वांगादरी, काष्टी | मार्ग- ५८ ४१.८०० कि.मी. कि.मी. | क्रमांक-४७७ 
गणेशवाडी, अजनुज ते जिल्हा हद्द पुणे | प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते १८/६०० 
रस्ता (ता. श्रीगोंदा) मार्ग- २३७ ।१८.६०० कि.मी. 

प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते 3/300) 
मार्ग- ६४ ३.३०० कि.मी. 

३. ।रा.म.मा.-१६० ते निमगाव खलु, कोठे | प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते २०/२००) | ३५.९०० | राज्यमार्ग 
अजनुज, पेडगाव, शेडग, चांडगाव, | मार्ग-०३ | २०.२०० कि.मी. कि.मी. | क्रमांक-४७८ 
आढळगाव रा.म.मा.--५४८ डी ला प्रमुख जिल्हा | (0/00 ते १५/७००) 
जोडणारा रस्ता. (ता. श्रीगोंदा) मार्ग- ६५ १५.७०० कि.मी. 

४. कौठा, अनगरे, आर्वी, अजनुज, | प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते २२/७००) ६५.१००  । राज्यमार्ग 
श्रीगोंदा, सुराडी, कोळगांव, सुरेगाव, | मार्ग- २३५ २२.७०० कि.मी. कि.मी. | क्रमांक-४७९ 
उख्खलगाव, रांजणगाव, वाळवणे ते 
रा.मा.६९ ला जोडणारा रस्ता. प्रस्तावित रामा, राष्ट्रीय महामार्ग ५४८ 
(ता. श्रीगोंदा व पारनेर) डी व रा.मा. ६७ ची एकत्रित ओव्हरलॅप 

लांबी २.६५० कि.मी. 

प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते 22/00) 
मार्ग- ६२ २२.०० कि.मी. 

प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते १०/७००) 
मार्ग- २३३ ।१०.७०० कि.मी. 

प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते २/५०० 
मार्ग- २३३ । २.५०० कि.मी. 

प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते ७/२००) 
मार्ग-१९३ । ७.२००कि.मी. 

५. ।रा.म.मा. ७५३ फ ते वाडेगव्हाण, | प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते ४९/६००) ६८.००  । राज्यमार्ग 
कडुस, सारोळा, सोमवंशी, चांभुर्डी, | Ari ५६ ४९.६०० कि.मी. कि.मी. | क्रमांक-४८० 
विसापूर, रा.म.मा. ५१६ अ मठपिंप्री, | प्रमुख जिल्हा | (१६/६०० ते २६/०० 
हातवळण ते बीड जिल्हा हद्द रस्ता. | मार्ग-१६८ । ९.४० कि.मी. 

(ता.पारनेर, श्रीगोंदा व अहमदनगर) इतर जिल्हा । (0/00 ते ९/००) 
मार्ग-१९८ | ९.०० कि.मी. 

६. रा.मा. ६७ ते हिंगणी, दुमाला, । इतर जिल्हा | (०/०० ते ११/८००) ७१.३०० | राज्यमार्ग 
राजापूर, ढवळगांव, पिंपळगाव, पिसा, | मार्ग- ३०३ ११.८०० कि.मी. कि.मी. | क्रमांक-४८१ 
घारगाव, घोटवी, सुरोडी, टाकळी, | प्रमुख जिल्हा | (0/00 ते ३०/१००) 
लोणार, कोसेगव्हाण, भोसे रस्ता. (ता. | मार्ग- ५७ ३०.१०० कि.मी. 
श्रीगोंदा व कर्जत) प्रमुख जिल्हा । (०/०० ते २९/४००) 

मार्ग- २३४ । २९.४०० कि.मी. 

७. रा.म.मा. १६० ते कोथुळ, ढोरजे, | प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते १५/२००) ४०.२००  । राज्यमार्ग 
देऊळगाव, बेलवंडी, कोठार, पारगाव, | मार्ग- ६१ १५.२०० कि.मी. कि.मी. | क्रमांक-४८२ 
सुद्रिक लोणी, व्यंकनाथ येळपणे रस्ता. | प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते २५/००) 

(ता. श्रीगोंदा) मार्ग- ६० २५.०० कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.११/नियोजन-२ 


अजनुज, लिपणगाव, मढेवडगाव, | प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते ३७/७००) ७४.१०० | राज्यमार्ग 
चिंभळे, उठक्कडगाव, एरंडोली, | मार्ग- ५९ ३७.७०० कि.मी. कि.मी. | क्रमांक-४८३ 
पिंपळगाव, पिसा, विसापूर, बाबुर्डी, | प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते ३७/१००) 
रा.म.मा. -७५३ फ, म्हसणेवाडी ते | मार्ग- ५५ ३७.१०० कि.मी. 
रा.मा.-६९ रस्ता. (ता. श्रीगोंदा व | ओव्हरळप लांबी 0.900 कि मी. वगळून. 


पारनेर) 

निंबकळ, चास, खंडाळा ते रामा-१० ते | प्रमुख जिल्हा | (0/00 ते ७४/००) ७४.०० | राज्यमार्ग 
वाळुंज, नारायणडोह, प्ररामा-२ ते| मार्ग-०१ । ७४.०० कि.मी. कि.मी. | क्रमांक-४८४ 
रामा-१४८,  बारदरी,  खंडके, 


उज्जैनी, रा.म.मा.-६१ ची ओव्हरलॅप 


कापुरवाडी, पिंपळगाव, लांबी 
ऊ ०.६०० कि.मी. 


पोखर्डी ते रामा-१४६ रस्ता. 
(ता. अहमदनगर) 


एकूण ५४९.१०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील राज्यमार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत ५४९.१०० कि.मी. ने वाढ होवून राज्यमार्गाची एकूण लांबी (३३३७९.०० + ५४९.१००) म्हणजेच 
३३९२८.१०० कि.मी. इतकी होईल. प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५२८.३०० कि.मी. घट होवून 
प्रमुख जिल्हा मार्गाची एकूण लांबी (५१३३.३१५ -५२८.३००) म्हणजेच ४६०५.०१५ कि.मी. इतकी होईल. इतर 
जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २०.८०० कि.मी. ने घट होवून इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची लांबी 
(३१५९.३२०-२०.८००) म्हणजेच ३१३८.५२० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आळेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१२१२३०४५७८१८असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 
G A N p AT DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3021bf955fefd7 1 ffadSdd7c97769147f19aca6 
S A N D | p A N 383a1 2fed6cff4849d78e224a, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAOE 
9F0D137FEABOBBCB16CACF2D44087E8A76, 
K AC H A R F cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 
Date: 2024.03.12 12:42:03 +05'30' 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) विभागीय आयुकत, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अहमदनगर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.११/नियोजन-२ 


प्रत - 


१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 


२) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 
४) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
५) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
६) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
७ निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


